जिल्हा मुंबई शहर येथील ईव्हीएम - व्हीव्हीपॅट 
मशीन्सच्या कायमस्वरुपी साठवणुकीकरीता 
गोदाम बांधकामाबाबत :- प्रशासकीय मान्यता. 
महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्र. ईव्हीएम-२०२२/प्र.क्र.१६४ /22/33 
मंत्रालय मुंबई-४०००३२. 
दिनांक : ३० ऑगस्ट, २०२२ 


aa: 9) नियोजन विभागाचे परिपत्रक क्र. ससमा २०१०/प्र.क्र.४८ (भाग-१)/का-१४६१, 
दि.११.०६.२०१८ 
२) सार्वजनिक बांधकाम विभाग शासन परिपत्रक क्र.संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.१०/इमा-२, 
दि.२५.०९.२०१९ 
३) जिल्हाधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकारी, मुंबई शहर यांचे पत्र क्र.ईएलएन/टे-६/ 
20॥॥-/8/8॥0॥5७/अंदाजपत्रक/२०२२/१७९, दि.१७.०२.२०२२ 

४) उच्चाधिकार सचिव समितीच्या दि.०५.०८.२०२२ रोजीच्या बैठकीतील इतिवृत्त. 

शासन निर्णय :- 
जिल्हाधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकारी, मुंबई शहर कार्यालयाकडून ईव्हीएम - व्हीव्हीपॅट 

साठवणुकीसाठी नवीन गोदाम बांधकामाकरीता मुंबई शहर जिल्हयातील वडाळा सॉल्ट पॅन महसूल 
विभागातील भूकर क्र.५ (पै) या मिळकतीमधील ३८४६.०८ चौ.मि. इतक्या जागेवर रु.७६,७७,२०,०००/- 
इतक्या रकमेचा प्रस्ताव संदर्भ क्र. ३ येथील पत्रान्वये मान्यतेस्तव या कार्यालयास सादर करण्यात आला 
आहे. 
२. संदर्भ क्र.१ व २ येथील नियोजन विभाग व सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या परिपत्रकातील 
तरतुदींनुसार रु.१५.०० कोटी किंमतीपेक्षा जास्त किंमत असलेल्या इमारतींच्या कामांना मंत्रालय स्तरावरुन 
सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत तांत्रिक सहमती दिल्यानंतर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील 
उच्चाधिकार सचिव समितीची मान्यता आवश्‍यक असल्याने जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी, 
मुंबई शहर यांचेकडून प्राप्त झालेला प्रस्ताव मंत्रालयीन सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत उच्चस्तरीय 
समितीच्या मान्यतेस्तव सादर करण्यात आला. त्यानुसार सार्वजनिक बांधकाम विभागाने मुंबई शहर 
जिल्हयातील ईव्हीएम-व्हीव्हीपँट मश्ीन्सच्या साठवणुकीसाठी आवश्यक असलेल्या नवीन गोदामाच्या 
बांधकामाकरीता छाननीअंती रु.५१,६७,००,०००/- इतक्या रकमेच्या कामांना तांत्रिक मान्यता दिली व मुख्य 
सचिव यांचे अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीने संदर्भ क्र. ४ अन्वये मान्यता प्रदान केली आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः ईव्हीएम-२०२२/प्र.क्र.१६४ /22/33 


3. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने प्रस्तुत प्रस्तावाच्या छाननीअंती तांत्रिक मान्यता दिलेल्या 
अंदाजपत्रकातील कामात समाविष्ट असलेल्या बाबींच्या किंमतीचे विवरण खालीलप्रमाणे आहे. 
Recapitulation Sheet 


Sr.No Particulars of scope Unit Rate Norms Cost Rs. 
Rs/(Sqmt./M)/LS 
Units | Rate | Component wise | Total 
(A) Essential Items (Components) 
1 (a) Building proper (Built up 10287.17 28,000 28,80,40,760 
Area-Sq.m) Ground + 12 floor 
Total B.U.A. = 10,287.17 Sub Total (a) 28,80,40,760 
(0) Rain / Roof Water Harvesting LS. 10,00,000 
(c) Furniture (10287.17 x 70% = 7201.02) | 7201.02 5000 3,60,05,100 
Sub Total (b+c) 3,70,05,100 
2 Water supply and sanitary works 5% on (a) Sub Total (2) 1,44,02,038 
3 Electrification Internal 5% of (a) | 1,44,02,038 
External 6% of (a) | 1,72,82,446 
Fire fighting and Fire Alarm etc 
LS. 80,00,000 
Sub Total (3) 3,96,84,484 
Sub Total (A) 37,91,32,382 
(B) MISCELLANEOUS ITEMS 
Compound Wall and Gate (Rmt) 300.00 8000 24,00,000 
Land Devlopment L.S. 15,00,000 
STP L.S. 30,00,000 
Flag Post L.S. 2,00,000 
Soil Investigations L.S. 2,00,000 
Sub Total (B) 73,00,000 
Sub Total (A+B) 38,64,32,382 
(C) Optional Items 
Water Main Storage LS. 20,00,000 
Lifts (3 Nos) LS. 2,00,00,000 
Air Conditioning LS. 10,00,000 
Sub Total (C) 2,30,00,000 
Project Cost (P) = (A) + (B) + (C) 40,94,32,382 
(D) Provisions 
(i) Contingencies 4% on (a) 1,15,21,630 
(ii) Price Escalation 5% on (P) 2,04,71,619 
(iii) Insurance 0.5 % on (P) 20,47,162 
(iv) GST 12 % on (P) 4,91,31,886 
(v) PMC charges 1.5 % on(P) 61,41,486 
(vi) BMC Water charges 50,00,000 
(vii) BMC Sewerage charges 1,00,00,000 
(viii) | IOD charges 25,00,000 
(ix) BEST charges 5,00,000 
Sub Total (D) 10,73,13,783 
TOTAL COST OF PROJECT (TPC) (A+B+C+D) 51,67,46,165 
Say Rs. Lakhs 5167.00 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ईव्हीएम-२०२२/प्र.क्र.१६४ /२२/३३ 


४. प्रस्तुत प्रकरणी मुंबई शहर जिल्हयातील ईव्हीएम - व्हीव्हीपँट साठवणूकीसाठी नव्याने गोदाम 
बांधकामासाठी रु.५१,६७,००,०००/- इतक्या रकमेस मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीच्या 


दि.०५.०८.२०२२ रोजीच्या बैठकीमध्ये मान्यता प्रदान करण्यात आलेली आहे. 


प्‌. वरील विवरणात नमूद केल्यानुसार विषयांकित कामाच्या रु.५१,६७,००,०००/- (रुपये एकावन्न कोटी 
सदुसष्ठ लक्ष फक्त) इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकास शासन या आदेशाद्वारे खालील अटींच्या अधीन राहून 


प्रशासकीय मान्यता देत आहे. 


a. 


ईव्हीएम व व्हीव्हीपॅँटची कायमस्वरुपी साठवणूक करण्यासाठी बांधण्यात येणाऱ्या सदर 
गोदामांचे बांधकाम कमीत कमी खर्चात व भारत निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांप्रमाणे 
गुणवत्तापूर्ण होईल याबाबतची जबाबदारी जिल्हाधिकारी यांची राहील, त्याकरीता ई-टेंडरिंग 
पध्दतीचा वापर करण्यात यावा. 


. ईव्हीएम व व्हीव्हीपॅट मश्ीन्सच्या साठवणुकीकरीता भारत निवडणूक आयोगाच्या (₹0) 


दि.०८.०८.२०१७, दि.१२.०३.२०१९ तसेच भारत निवडणूक आयोगाने वेळोवेळी निर्गमित 
केलेल्या मार्गदर्शक सूचना विचारात घेवून सदर गोदामांचे बांधकाम करण्यात यावे. 
प्रस्तावातील खरेदीशी संबंधित बाबींकरीता ई-निविदा प्रणालीचा वापर करावा अथवा उद्योग, 
ऊर्जा व कामगार विभागाकडील दि.२४.०८.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये वस्तू व सेवा 
खरेदीकरीता केंद्र शासनाने विकसित केलेल्या Gem पोर्टल कार्यपध्दतीचा अवलंब करावा. 


. विषयांकित कामाकरीता सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात येणार नाही यादृष्टीने दक्षता 


घेवून काम लवकरात लवकर पूर्ण करण्यात यावे. 

काम सुरु करण्यापूर्वी नमुना नकाशा, मांडणी नकाशा तसेच विस्तृत AHR 
वास्तुविशारदांकडून मंजूरी घेऊनच सुरु करावे. 

ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतुदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रक करुनच 
काम हाती घ्यावे. 


. प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र.इएनव्ही-२०१३/ प्र.क्र.१७७/तां.क.१, 


दि.१० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार कार्यवाही 
करण्यात यावी. 


. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक बीडीजी २०१७/प्र.क्र.६०/इमारती-२, 


दि.०७/०७/२०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 

भारत निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार सदर ईव्हीएम गोदामामध्ये प्रथमस्तरीय 
तपासणी कक्ष (FLC Hall), गार्डरुम, मतमोजणी केंद्र (Counting Hall), स््री/पुरुषांसाठी स्वतंत्र 
स्वच्छतागृह, पाणीपुरवठ्यासाठी स्वतंत्र नळ जोडणी, सी.सी.टी.व्ही यंत्रणा, आग प्रतिबंधक 
उपकरणे, विद्युतीकरण, पा्कींगची व्यवस्था या सुविधा उत्कृष्ठपणे निर्माण करण्यात येतील 
याची खबरदारी घेण्यात यावी. 

प्रस्तुत ठिकाणी बांधण्यात येणाऱ्या विश्रामगृहाची सोय जिल्हाधिकारी ठरवतील अशा 
अधिकाऱ्यांबरोबरच मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयात कार्यरत असणारे व मुख्य 
निवडणूक अधिकारी कार्यालयातून इतरत्र बदली झालेले अथवा सेवानिवृत्त झालेले कक्ष 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः ईव्हीएम-२०२२/प्र.क्र.१६४ /22/33 


अधिकारी वा वरीष्ठ पदावरील अधिकारी यांना अनुज्ञेय असेल. याबाबत मुख्य निवडणूक 
अधिकारी कार्यालयाचा निर्णय अंतिम असेल. 
६. प्रस्तुत मान्यता नियोजन विभाग, शासन परिपत्रक क्र.ससमा २०१० प्र.क्र.४८ (भाग-१) / का-१४६१, दिनांक 
११ जून, २०१८ नुसार, सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दिलेल्या तांत्रिक मान्यतेनुसार तसेच उच्चाधिकार सचिव 
समितीच्या दि.०५.०८.२०२२ रोजीच्या बैठकीतील मान्यतेनुसार देण्यात येत आहे. 
७. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन 
देण्यात आला असून, त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२२०८३०१५००५५०४०७ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Abasaheb 0100“. eee 


a harashtra, 
2.5.4.20=dda6dce16e02931 dObcf354ed2558cab3130bb640d7b4ac92d5 
00033733019, 


Atmaram Kawale ७00” 
(आ.आ.कवळे) 
अवर सचिव व उप मुख्य निवडणूक अधिकारी, 
महाराष्ट्र राज्य 


प्रति :- 
जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी, मुंबई शहर. 

प्रत: - 

१. महालेखापाल महाराष्ट्र १ (लेखा व अनुज्ञेय) मुंबई. 

२. महालेखापाल महाराष्ट्र २ (लेखापरिक्षा) नागपूर 

३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई हहर 

४. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, वांद्रे (पू,), 

५. मुख्य अभियंता, सा.बां. प्रादेशिक विभाग, कोकण विभाग 

६. अधीक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, मुंबई हहर 

७. कार्यकारी अभियंता, सा.बां.विभाग, मुंबई हहर 

८. वित्त विभाग / नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

९. निवडनस्ती (सा.प्र.वि. कार्यासन ३३). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


